महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + TST 
रुपये ५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः बदली- २०१८/प्र.क्र. २१/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १२ मार्च, २०१८. 


वाचा : १ शासन आदेश, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१६/प्र.क्र.८८८/सेवा 3, 
दिनांक ११.०१.२०१७. 

2) शासन आदेशा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१६/प्र.क्र.८८८/सेवा ३, 
दिनांक १६.०५.२०१७. 


३) शासन area, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः बदली-२०१७/प्र.क्र.२०२/सेवा 3, 
दिनांक ३१.५.२०१७. 

8) शासन आदेशा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१७/प्र.क्र.9७०/१७/सेवा 3, 
दिनांक २५.०७.२०१७. 


५) शासन seal, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः बदली-२०१७/प्र.क्र.२०२/सेवा ३, 
दिनांक १०.१०.२०१७. 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये 


५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सार्वत्रिक बदल्या 


करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, बदली केलेल्या ठिकाणी पद रिक्‍त नसल्याने तसेच संबंधित 


वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार संदर्भीय शासन आदेशात अंशत: बदल करुन खालील 


प्रपत्र Helles तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बदलीने सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली- २०१८/प्र.क्र. २१/सेवा-३ 


प्रपत्र - अ 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव शासन आदेशा दि.११.०१.२०१७, सुधारीत पदस्थापना 
दि.१६.०५.२०१७, दि.३१.५.२०१७, 
दि.२५.०७.२०१७ व दि.१०.१०.२०१७ 
अन्वये दिलेली पदस्थापना 
Le | Sl एस. आर. मानकर ताआअ कळमेश्वर जिनागपूर प्रा आ केद्र पाटणसावंगी जि नागपूर 
२ | डॉअर्चनामो हंगरगेकर प्राआ केद्र वडोदबाजार जि. औरंगाबाद | प्राआ केद्र कचनेर जि औरंगाबाद 
३ | डॉ रविकिरण उध्दव बोराडे | स्री रुग्णालय उस्मानाबाद जि रु उस्मानाबाद 
४ | डा दर्शना गणवीर (फुलझेले) | उ जिरु कामठी, जि नागपूर जि रु गडचिरोली 
५ | डॉरुपाली जमदाडे ग्रारु आटपाडी जि सांगली ग्रा रु भिवघाट जि सांगळी 
६ | डॉ आझ्ञागादेवाड प्राआ केद्र उजणी प्राआ केद्र बाऱ्हाळी ता मुखेड जि 
नांदेड 
७ | डा अनिता रमेशकांतडाहा । जिरुरिधुदुर्ग ग्रारु पारगाव जि कोल्हापूर 
८ | डा अभयहनुमंतमांगे उजिरुआर्वी जिवर्धा उ जिरु दारव्हा जियवतमाळ 
९ | डामाधुरी पांडुरंग माथुरकर | ता आअभंडारा ताआअमोहाडी जिभंडारा 


२. उक्त प्रपत्र -अ मधील संबंधित वैद्यकीय अधिकाडी यांना नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
करुन घ्यावे. तसेच सदर वैद्यकीय अधिकारी यांनी रुजू अहवाल संबंधितांस व शासनास सादर करावा. 


३. तसेच दि.३१.०५.२०१७ व दि.१०.१०.२०१७ च्या शासन आदेशान्वये बदली केलेल्या काही, वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांनी विनंती केल्यानूसार तसेच काही वैद्यकीय अधिकारी यांच्याबाबतीत पद रिक्‍त नसल्याने खालील 
तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या या आदेशान्वये बदल्या रद्द करण्यात येत असून सदर वैद्यकीय अधिकारी 
खालील तक्त्यात (प्रपत्र-ब) नमूद केल्यानूसार त्यांच्या बदली पूर्वीच्याच पदस्थापनेच्या ठिकाणी कार्यरत 


राहतील. 
प्रपत्र -ब 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव बदली पूर्वीची पदस्थापना शासन आदेशा दिनांक ३१.५.२०१७ व 
दि.१०.१०.२०१७ अन्वये दिलेली 
पदस्थापना 
।__१_ | डॉ प्रदिप लासुरकर प्राआ केद्र खिरोदा जिजळगाव ।प्राआ केंद्र वाघोड जि जळगाव 
२ | ST सचिन सुरेश रामढवे ग्रा रु वाशी जि उस्मानाबाद निलंबित परभणी मुख्यालय 
३ | डॉ अरुण एकनाथराव सारु मालेगावजि नाशिक उ जिरु जव्हार जिपालघर 
सातदिवे 
४ | डासुवर्णा नामदेव आरोटे  _प्राआकेंद्र टाकवे जि पुणे प्राआ केद्र खडकवासला जि पुणे 
५ | डांदेवेंद्र जायभाये क्षय आरोग्य धाम बुलढाणा सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा 
(कुष्ठरोग) हिंगोली 
६ | डॉ फैजीअब्दुलवकोल प्राआ केंद्र मोरंबा जि नंदुरबार प्राआ केद्र करंजगव्हाण ता मालेगांव जि 
कादिर नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली- २०१८/प्र.क्र. २१/सेवा-३ 


प्रपत्र -ब 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव बदली पूर्वीची पदस्थापना शासन आदेशा दिनांक ३१.५.२०१७ व 
दि.१०.१०.२०१७ अन्वये दिलेली 
पदस्थापना 
७ | डा आर डी अवसरे प्राआ केंद्र पेनी ता लोहा जिनांदेड | ता आअधिकारी लोहा जि नांदेड 
८ | डा केतन अण्णाजी खरवडे । प्रा आ केंद्र दावणीपाडा जि गोंदीया | प्रा आ केद्र मेढला जि नागपूर 
९ । डा गणेश धुमाळ उजिरु डहाणू जि पालघर कूपर शवविच्छेदन केंद्र मुंबई 


४. सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles कलम ४ (x) आणि ४ (५) च्या तरतुदीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३०९१७५०५४२३१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


F Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 
DN: c=IN, o=G Of Mah: htra, ou=Publi 
Satish Hanmantrad ५५०५५५, 


2.5.4.20=4c0ff0607bc973d966317 1 bd9b8a9b9ab8cb569b 


155f9653d1180a4549819299, cn=Satish Hanmantrao 
B h 0 5 a | ९ 130 8.03.12 12:47:22 +05'30' 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या मार्फत) 
प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा मुंबई. 

३) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४) सर्व उपसंचालक आरोग्य सेवा 

५) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक 

६) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 

७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८) निवडनस्ती (सेवा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


